लोटस को-ऑप स्पिनिंग मिल लि. 
इचलकरंजी, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर 
या सूतगिरणीचा अर्थसहाय्याचा आकृतीबंध 
५:४५:५० प्रमाणे सुधारित करण्यास मान्यता 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.४/टेक्स१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ जून, २०२३. 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८६/टेक्स-१, 
विवळ् वरत. 
२. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११९७/प्र.क्र.१९३/टेक्स-१, 
F&.28.3.9888. 
3. शासन निर्णय, सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-१२००/प्र.क्र.१५३/टेक्स-१, 
दि.१३.६.२०००. 
४. शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११०८/प्र.क्र.९१ 
/टेक्स-१(अ), दि.३०.०६.२०११. 
५. शासन निर्णय, सहकार पणन व वस््रोद्योगविभाग क्र.सूतगि-३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१ 
(अ),दि.१०.०७.२०१७. 
६. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.धोरण-२०१७/प्र.क्र.६ 
/टेक्स-५, दि.१५.०२.२०१८. 
७. शासन निर्णय, सहकार पणन व वस््रोद्योगविभाग क्र.सूतगि-३३१८/प्र.क्र.४/टेक्स-१(आ), 
दि.१५.०३.२०१८. 
८. शासन निर्णय, सहकार पणन व वस््रोद्योगविभाग क्र.सूतगि-३३१८/प्र.क्र.४/टेक्स-१(आ), 
दि.३१.०३.२०१८. 
९. शासन निर्णय, सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प -१२१५/प्र.क्र.५०/ 
टेक्स १(अ), दिनांक १७.०६.२०२१. 
१०. आयुक्त,वस्त्रोद्योग,नागपूर यांचे पत्र क्र.कार्या ६(१/सूतगि/पंचवार्षिक योजना प्रस्ताव 
/१११५/२०२१, दिनांक २३.०२.२०२२. 
११.शासन निर्णय,सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.प्रकल्प-३३२३/प्र.क्र.४०/ 
टेक्स-१(अ), दिनांक ०८.०६.२०२३. 
प्रस्तावना :- 
लोटस को-ऑप स्पिनिंग मिल लि. इचलकरंजी, ता.हातकणंगले, जि.कोल्हापूर या सूतगिरणीची 
नोंदणी दि.२४.०६.१९९३ रोजी करण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एसएएन/पीआरपी/ऐ/डिएच-१९ 
असा आहे. सूतगिरणीचे कार्यक्षेत्र सांगळी व कोल्हापूर जिल्हयापूरते मर्यादित आहे. शासन निर्णय दिनांक 
१५.०३.२०१८ अन्वये सूतगिरणीचा आठव्या पंचवार्षिक योजनेत Gada करुन शासकीय अर्थसहाय्यासाठी 
नव्याने निवड करण्यात आली होती. शासन निर्णय दिनांक ३१.०३.२०१८ अन्वये शासनाने या सूतगिरणीच्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.४ /टेक्स१ (अ) 


रु.६१७४.२४ लाख प्रकल्प किंमतीस मान्यता दिलेली आहे. वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२०२३ चे वित्तीय 
आकृतीबंधानुसार सदर सहकारी सूतगिरणीसाठी अर्थसहाय्याचा १०:३०:६० असा आकृतीबंध निश्चित करण्यात 
आला होता. परंतु सदर सूतगिरणी आठव्या पंचवार्षिक योजनेतील असल्याने या सूतगिरणीस 
अर्थसहाय्यासाठीचा आकृतीबंध सभासद भागभांडवल, शासकीय भागभांडवल व वित्तीय संस्थाकडून कर्ज यांचे 
प्रमाण पुर्वीप्रमाणे ५: ४५: ५० लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

लोटस को-ऑप स्पिनिंग मिल लि., इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर या सूतगिरणीची 
दिनांक १५.३.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये शासकीय अर्थसहाय्य देण्यासाठी नव्याने निवड करण्यात आली 
असून सदर सूतगिरणीस अर्थसहाय्यासाठीचा आकृतीबंध सभासद भागभांडवल, शासकीय भागभांडवल व 
वित्तीय संस्थाकडून कर्ज यांचे प्रमाण ५:४५:५० लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर सुतगिरणीवर खालील बाबी बंधनकारक राहतील. 

१. सूतगिरणीच्या कामासाठी कालबध्द कार्यक्रम (Time bound Program) आखून घ्यावा व त्यानुसार 
सूतगिरणीची उभारणी विहित कालावधीत करावी. 

२. शासन निर्णय दिनांक ११.८.१९९३ मधील तसेच, शासन निर्णय दि.२४.३.१९९९ मधील सूतगिरणी 
परतफेडीस पात्र होण्याबाबतच्या अटीमध्ये दि.१०.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा 
करण्यात आली असून सदरची सुधारणा व शासन निर्णय दिनांक १७.०६.२०२१ व १३.०३.२०२३ मधील 
बाबीं या सूतगिरणीसाठी बंधनकारक राहील. 

३. सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतचा तिमाही प्रगती अहवाल 
आयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी विहित विवरणपत्रात शासनास सादर करावा. 

४. सूतगिरणीचा प्रकल्प एक पथदर्शक प्रकल्प म्हणून उभा राहील याबाबत सूतगिरणीने तसेच आयुक्‍त 
वस्त्रोद्योग,नागपूर यांनी दक्षता घ्यावी. 

५. सदर सूतगिरणी सर्वसाधारण प्रवर्गातील असल्याने शासनाने भविष्यात काही अटी/शार्ती घातल्यास त्या 
या सूतगिरणीवर बंधनकारक असतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६२७१६४९३४८३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


SHRIKRISHNA 
BABURAO PAWAR = 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.४ / CRA (अ) 


४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

५. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. सचिव (TBM), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सहकार आयुकत व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१०. जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 

११. प्रादेशिक उप आयुक्त, वस्त्रोद्योग, सोलापूर. 

१२. जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर 

१३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ, मुंबई-०१ 

१४. कार्यासन अधिकारी १६-सी / १७-सी, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रतीत). 

१६. अध्यक्ष, लोटस को- ऑप स्पिनिंग मिल लि.इचलकरंजी, ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर. 
१७. निवडनस्ती (टेक्स १ (अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


